१५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील 
जिल्हा परिषदांना सन २०२१-२२ च्या बंधित 
निधीच्या पहिल्या हप्त्यावरील व्याजाच्या रकमेचे 
वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२३. 


वाचा : 
१. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४, ग्रा.वि.वि. दि.१५/९/२०२१ 
२. पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार पत्र H.M11015/130/2027 FD, दि.१/२/२०२१ 
३. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र क्र. F15(2)FC-XV/FCD/2020-25 दि.७/१०/२०२१ 


प्रस्तावना : 


१५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत महाराष्ट्र राज्याला प्राप्त होणाऱ्या निधीचे ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार राज्य शासनाकडून थेट वाटप करण्यासाठी तसेच 
सदर निधीचे Priya soft - PFMS interface (071) द्वारे वितरित करण्यासाठी ग्रामविकास विभाग / जिल्हा 
परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत यामध्ये आयसीआयसीआय बँकेचे 1-1 बचत खाते उघडून १५ व्या 
केंद्रिय वित्त आयोगाच्या निधीचे वितरण करण्यासाठी शासन निर्णय क्रमांक .पीईएस-४५२१/प्र.क्र.५०/ 
आसक दिनांक. २६ ऑगस्ट, २०२१ निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने 
आय.सी.आय.सी.आय. (0101) बँकेत राज्यस्तरावरील १५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाचे “ उपसचिव ( वित्त ) 
१५ वा वित्त आयोग, ग्रामविकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ” या नावाने आय.सी.आय.सी.आय.((0101] बँकेच्या 
वांद्रे (पश्चिम) मुंबई-४०००५० या शाखेत संयुक्‍त बचत खाते उघडण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत 
समिती आणि ग्रामपंचायत या स्तरावर आय .सी.आय.सी.आय. (cich बँकेत खाते उघडण्यास विलंब 
झाल्यामुळे निधीच्या वितरणास विलंब झाला. त्यामुळे “* उपसचिव ( वित्त ) १५ वा वित्त आयोग, ग्रामविकास 
विभाग महाराष्ट्र राज्य ” या नावाने आय.सी.आय.सी.आय.(0101]) बँकेच्या वांद्रे (पश्चिम) मुंबई-४०००५० या 
खात्यात जमा करण्यात आलेल्या सन २०२१-२२ च्या बंधित निधी रू .१२९२.१० कोटी रक्‍्कमेवरील 
व्याजाच्या रक्कमेचे वाटप संदर्भ क्र. २ व ३ अन्वये करण्याचे विचाराधीन होते याबाबत शासनाने खालील 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र. ५० /वित्त-४ 


शासन निर्णय : 


केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीवर बँक खात्यात जमा झालेल्या व्याजाच्या रकमेचा उपयोग ग्रामीण 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केंद्र शासन आणि राज्य शासनाद्वारे निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
ज्या उपक्रमासाठी अनुदान प्रदान केले आहे असे उपक्रम तथा संबंधित बाबीसाठी करावा . तसेच सदर 
व्याजाची रक्‍कम संबंधित ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेव्यतिरिक्‍त इतर कोणत्याही स्तरावर हस्तांतरित 
केली जाणार नाही. आय.सी.आय.सी.आय.(0101]) बँक खात्यात जमा असलेली रक्‍कम १५ व्या केंद्रिय वित्त 
आयोगांतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सन २०२१ - २२ या आर्थिक वर्षाच्या बंधित 
निधीच्या पहिल्या हप्त्याची आहे. सदर रकमेचे वितरण ३४ जिल्हा परिषदांना करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रात (प्रपत्र-अ) दर्शविल्याप्रमाणे जिल्हा परिषदांच्या १५ व्या 
केंद्रीय वित्त आयोगाच्या आय.सी.आय.सी.आय.(0101) बँक खात्यात रक्‍कम जमा करण्यात येणार आहे. 
पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार बंधित अनुदानाचा वापर पुढील पायाभूत सेवांसाठी 
करावयाचा आहे :- 

१. स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती कायम राखणे तसेच देखभाल 

व दुरूस्ती . 
२. पेयजल पाणीपुरवठा, जल पुनर्भरण / पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), जल 
पुन:प्रक्रिया (वॉटर रिसायकलींग ). 

बंधित अनुदानाचा वापर हा वरील नमूद दोन बाबींसाठी प्रत्येकी ५०% च्या प्रमाणात करावयाचा 
आहे. जर वरील दोन बाबींपैकी एकाची पूर्णत: अंमलबजावणी झाली असेल तर त्यासाठीचा निधी दुसऱ्या 
बाबीसाठी खर्च करण्यात यावा . यासंदर्भात पूर्णत: अंमलबजावणी झाल्याबाबत संबंधित ग्रामपंचायत / 
ग्रामसभेद्वारे प्रमाणित करणे आवश्‍यक आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर = (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०११०१२१००३६७२० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by POPAT D. 


POPAT D. tremor 
७ DN: cn=POPAT 0. DESHMUKH, 


o=Rural Development 


D ES H M U KH Department, ou, 
email=P.d.deshmukh@nic.in, c=IN 


Date: 2023.01.10 14:51:44 +05'30' 


(पो. द. देशमुख) 
सोबत - प्रपत्र अ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत. 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 


पृष्ठ 5 पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र. ५० /वित्त-४ 

"णा 2. Rew © ० णी 

. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव 

. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान परिषद 
. मा.विधानसभा व विधान परिषद सदस्य. 


७. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 
८. मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.) यांचे स्वीय सहाय्यक 


Oo 
ae) 


२२ 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ (लेखापरीक्षा), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह) 
.महाळेखापाल, महाराष्ट्र - 2 (लेखापरीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 


.सर्व विभागीय आयुक्‍त. (महसूल) 

.सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 

.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
. सर्व उपसचिव / अवर सचिव, ग्राम विकासविभाग, मंत्रालय, मुंबई 
.सर्व सहमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी ळेखा (सर्व विभाग) 
.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

. जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 

.सर्व जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 
.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

.वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प-१७ / वित्त आयोग कक्ष.) 

.ग्राम विकास विभाग (सर्व कार्यासने) 

.निवड नस्ती का.वित्त-४, ग्राम विकास विभाग, मुंबई .१ 


पृष्ठ 5 पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र. ५० /वित्त-४ 


प्रपत्र-अ 


area निर्णय क्र. पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ दि. १० जानेवारी २०२३ 


सन २०२१-२२ च्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या बंधित निधीच्या पहिल्या हप्त्यावरील व्याजाची रक्‍कम 


(रक्‍कम रूपयांत) 

अ चा एकूण रक्‍कम 
व जिल्हा परिषदेचे नाव एकूण रक्‍कम 
| 9 | Q ८ 

| 9 | ठाणे ८१८६४७ 
२ | पालघर ११६२८६२ 
3 रायगड १३५४५५१ 
४ | रत्नागिरी १०८८३५३ 
५ | सिंधुदूर्‌ ५९३८६४ 
६ | नाशिक २६५७२८१ 
७ | धुळे ११०७४९२ 
८ | नंदुरबार १०४०३१७ 
९ | जळगांव २१२८८०३ 
हिं अहमदनगर २७३७७३० 
| 99 | पुणे २५६३०८४ 
१२ | सातारा १८६७३६७ 
१३ । सांगली १५०८५०० 
१४ । सोलापूर २१७१९७७ 
१५ | कोल्हापूर २०२०७९२ 
१६ | औरंगाबाद १६८९११३ 
१७ जालना ११६३८१७ 
१८ | परभणी ९६३४९६ 
१९ | हिंगोली ७६३६७३ 
२० | बीड १५६२६५१ 
२१ | नांदेड १८३२७९२ 
२२ उस्मानाबाद १०६२३६० 
२३ | लातूर १३४३०१५ 
२४ | बुलडाणा १८२४५४० 


पृष्ठ 5 पैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र. ५० /वित्त-४ 


i जिल्हा परिषदेचे नाव एकूण रक्‍कम 
२५ | अकोला ८००९१४ 
२६ | वाशिम ७३८६५९ 
२७ | अमरावती १३९७६६७ 
२८ | यवतमाळ १६५३४०१ 
२९ | वर्धा ७४३३९७ 
३० | नागपूर १२५९७५६ 
३१ | भंडारा ७२८९०३ 
३२ | गोंदिया ८१९२२१ 
३३ | चंद्रपूर ११०४७७४ 
३४ | गडचिरोली ७५४८६२ 
एकूण ४६७२८७३१ 


Digitally signed by POPAT 0. 
POPAT (3. एकक 


DN: cn=POPAT 0. DESHMUKH, 

o=Rural Development Department, 
D F S H M U KH ou, email=P.d.deshmukh@nic.in, c=IN 

Date: 2023.01.10 14:54:10 +05'30' 


(पो. द. देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ 5 पैकी५ 


